RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ 


मौजे नागाव , ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना नकाशा दुरुस्तीबाबत 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री / दु.एस.आर .१३४ / नागाव / अलिबाग / २०२१.– मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे 
एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम २० ( १ ) अन्वये मौजे नागाव , ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील जमिन एकत्रीकरण योजना 
कायम करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक २५ फेब्रुवारी १ ९९९ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -१ , पानांक २७५ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती . सदर 
मंजूर योजनेतील मंजूर नकाशामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण नकाशा गट नंबर ६२० व ६३१ यामध्ये 
दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ ( १ ) अन्वये 
प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी पाठविणेत आला होता . सदरचा दुरुस्ती मसुदा 
गांवी तलाठी कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक ३० डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त 
झालेला नाही . सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या 
कलम ३२ पोट - कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई हे मंजूर योजनेतील गट नंबर ६२० , ६३१ या 
गटाचे नकाशामध्ये दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे . 


मिलिंद चव्हाण , 


मुंबई , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 


उप संचालक , 
भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २३०६ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार 
हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे 
असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड .१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , 
१८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत . त्याबाबतची नियमावली 
तयार करण्यात आलेली आहे . 

महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सी आर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स ऑफ 
रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषित केला आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 
१४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली 
आहे . 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग - एक मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ३ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चा -क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे 
कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

ज्याअर्थी , ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने , अधिसूचना दिनांक ५ जून २०२१ अन्वये ठाणे पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत येणाऱ्या 
ठाणे महानगरपालिका स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रास स्तर -२ , कल्याण - डोबिंवली महानगरपालिका स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रास स्तर -३ व ठाणे 
जिल्ह्यातील उर्वरित भागातील एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रास स्तर -३ चे निबंध लागू करण्यास मान्यता दिली आहे . 

ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ठाणे जिल्ह्यातील एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्रामध्ये ( भिवंडी - निजामपूरा , उल्हासनगर महानगरपालिका 
क्षेत्र , अंबरनाथ , कुळगांव -बदलापूर नगरपरिषद व ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ) कोव्हीड -१ ९ चाचणी पॉझीटीव्ह दर ८.३२ टक्के इतका आहे आणि ऑक्सीजन 
बेडस् २३.८८ टक्के रुग्णांनी व्यापला आहे . यास्तव शासन आदेश दिनांक ४ जून २०२१ नुसार एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्र हे अंतर्गत 
स्तर -३ या निबंध स्तरांमध्ये समाविष्ट होत आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल 
१ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र . ५ मधील नमूद सुचनांच्या अधिन राहून दिनांक ७ जून २०२१ चे ००-०१ ते दिनांक ३० जून २०२१ चे २४-०० वाजे 
दरम्यान लागू करीत आहे . 
१ . 

निबंधांचे स्तर ( लेवल ) : 


स्तर ( लेवल ) 


स्तर ( लेवल ) १ 
पॉझिटिव्हिटी रेट ५ 
टक्के पेक्षा कमी 
आणि ऑक्सिजन 
बेड २५ टक्के पेक्षा 
कमी व्यापलेले . 


निकष 


सर्वसामान्य 
मार्गदर्शक 
तत्त्वे 


नियमित / कोरोना 
अनुषंगिक वर्तणूक / 
जलद प्रसार 
करणाऱ्या लोकल 
ट्रेन / लग्न समारंभ 
यावर नियत्रंण 
इत्यादी . 


स्तर ( लेवल ) २ स्तर ( लेवल ) ३ स्तर ( लेवल ) ४ स्तर ( लेवल ) ५ 
पॉझिटिव्हिटी रेट पॉझिटिव्हिटी रेट पॉझिटिव्हिटी रेट पॉझिटिव्हिटी रेट 
५ टक्के पेक्षा कमी ५ ते १० टक्के 

१० ते २० टक्के 

२० टक्के पेक्षा जास्त 
आणि ऑक्सिजन बेड किंवा ऑक्सिजन बेड किंवा ऑक्सिजन किंवा ऑक्सिजन बेड 
२५ ते ४० टक्के ४० टक्के पेक्षा बेड ६० टक्के पेक्षा 

७५ टक्के पेक्षा 
पर्यंत व्यापलेले . जास्त व्यापलेले . 

जास्त व्यापलेले . जास्त व्यापलेले . 
बंदीस्त जागा व कामाचे व 

कामाचे दिवशी अत्यावश्यक व 
सार्वजनिक सुट्टीचे दिवशी 

सायंकाळी १७-०० वा . वैद्यकीय , 
ठिकाणी कमीत- सायंकाळी 

नंतर हालचालीवर कारणाव्यतिरिक्त 
कमी उपस्थिती / १७-०० वा . नंतर निबंध / आठवडाअंतीचे इतर हालचालीवर 
कमीत - कमी कमीत - कमी 

सुट्टीचे दिवशी 
सामूहिक हालचाली . 

अत्यावश्यक 
हालचाली . 

कामाव्यतिरिक्त इतर 
हालचालीवर निबंध . 


निबंध . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


२ . 


आर्थिक व सामाजिक क्रियांवर स्तरनिहाय निबंध : 


अ.क्र . 


स्तर / क्रिया 


स्तर -२ 


ठाणे महानगरपालिका 

क्षेत्राकरिता 


स्तर -३ 
कल्याण - डोंबिवली , भिवंडी - निजामपूर , 

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र , 
अंबरनाथ , कुळगांव - बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्र , 

ग्रामीण क्षेत्र ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


दररोज सायंकाळी १६:०० वाजेपावेतो 


चालू राहतील . 


२ 


सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी १६:०० वाजेपावेतो 


चालू राहतील . 


अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित नियमित वेळेप्रमाणे 
दुकाने / आस्थापना यांचे वेळेबाबत 
अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित नियमित वेळेप्रमाणे 
नसलेली दुकाने / आस्थापना 
यांचे वेळेबाबत . 
मॉल्स / थेटर्स ( मल्टीप्लेक्स , ५० टक्के क्षमतेने चालू 
सिंगल स्क्रिन / नाट्यगृहे ) राहतील . 
उपहारगृहे 

आसन क्षमतेच्या ५० टक्के 
मर्यादेत चालू राहतील . 


३ 


बंद राहतील . 


४ 


सायंकाळी १६:०० वाजेपावेतो आसन क्षमतेच्या ५० टक्के 
सुरू 

राहतील . सायं .१६ : ०० वा.नंतर व शनिवार आणि 
रविवार फक्त घरपोच सेवा / पार्सल सेवा / टेक अवे सेवा 


चालू राहतील . 


५ 


६ 


७ 


८ 


उपनगरीय लोकल वाहतूक 

फक्त अत्यावश्यक सेवा / फक्त अत्यावश्यक सेवा / वैद्यकीय सेवा / महिला / स्थानिक 
वैद्यकीय सेवा / महिला / स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन व प्राधिकरणामार्फत आवश्यक 
आपत्ती व्यवस्थापन व 

निर्बंध लावता येतील . 
प्राधिकरणामार्फत आवश्यक 

निबंध लावता येतील . 
सार्वजनिक ठिकाणे / खुली मैदाने / नियमितपणे सुरू 

दररोज सकाळी ०५-०० ते ० ९ -०० 
फिरणे / सायकलिंग 

वाजेपावेतो चालू राहतील . 
खाजगी कार्यालये चालू ठेवण्याचे नियमितपणे सुरू 

सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी १६-०० वाजेपर्यंत 
वेळ 

चालू राहतील . अपवादात्मक श्रेणी वगळून . 
कार्यालयातील उपस्थिती १०० टक्के चालू राहतील . एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के मर्यादेत 
शासकीय कार्यालयासह 
क्रिडा 

१. इनडोअर गेम - सकाळी आऊटडोअर गेम ( फक्त मैदानी खेळ ) 
०५-०० ते ० ९ -०० व सकाळी ०५-०० ते ० ९ -०० 
सायंकाळी १७-०० ते २१-०० सायंकाळी १८-०० ते २१-०० 
वा . पावेतो चालू राहतील . वाजेपावेतो चालू राहतील . 
२. आऊटडोअर गेम 

( मैदानी खेळ ) पूर्ण दिवस . 
चित्रीकरण 

चित्रीकरण सायं १६:०० वा . पर्यंत सुरू ठेवता येईल 
व सायं १७:०० नंतर कोणासही हालचाल करता येणार 

नाही . 
सामाजिक / सांस्कृतीक 

क्षमतेच्या ५० टक्के चालू सर्व दिवशी सायंकाळी १६-०० वाजेपर्यंत 
मनोरंजनाचे कार्यक्रम राहतील . 

क्षमतेच्या ५० टक्के . 


९ 


नियमितपणे सुरू 


११ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२ 


लग्नसमारंभ 


मंगल कार्यालयाच्या क्षमतेच्या ५० लोकांच्या मर्यादेतच करता येतील . 
५० टक्के अथवा जास्तीत - जास्त 
१०० लोकांच्या मर्यादेतच . 

२० लोकांच्या उपस्थितीमध्ये करता येईल . 
क्षमतेच्या ५० टक्के चालू क्षमतेच्या ५० टक्के घेणेस परवानगी राहील . 
राहतील . 


१३ 


नियमितपणे सुरू 


१४ 


अंत्यविधी 
बैठका / स्थानिक संस्थांच्या / 
सहकारी संस्थाच्या निवडणुका , 


हॉल / सभागृह . 


१५ 


बांधकाम क्षेत्र 


नियमितपणे 

सुरू 


बांधकाम क्षेत्राचे ठिकाणी वास्तव्यासाठी असणाऱ्या 
कामगारासाठी चालू राहील . अथवा सायंकाळी १६-०० 
नंतर कामगारांचे काम बंद राहील . 
सर्व दिवशी सायंकाळी १६:०० वाजेपावेतो कामकाज 


१६ 


कृषीविषयक 


नियमितपणे सुरू 


चालू राहील . 


१७ 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू . 


ई - कॉमर्स - वस्तू व सेवा 
जमावबंदी व संचारबंदी 


१८ 


१ ९ 


व्यायामशाळा / केशकर्तनालय / 
ब्युटी सेंटर / स्पा / वेलनेस सेंटर 


जमावबंदी 

जमावबंदी सायंकाळी १७-०० वाजेपावेतो व संचारबंदी 

सायं . १७-०० वा . नंतर लागू राहील . 
५० टक्के क्षमतेने सुरू राहील , सायंकाळी १६:०० वाजेपर्यंत ५० टक्के क्षमतेने सुरू 
वेळ ठरवूनच यावे लागेल . राहतील . गि - हाईकांना वेळ ठरवूनच यावे लागेल . 
वातानुकूलीत यंत्र चालू ठेवता तसेच वातानुकूलीत यंत्र चालू ठेवता येणार नाही . 
येणार नाही . 
क्षमतेच्या १०० टक्के , उभे क्षमतेच्या १०० टक्के , उभे राहून प्रवास करता येणार नाही . 
राहून प्रवास करता येणार नाही . 
नियमितपणे सुरू 


२० 


सार्वजनिक परिवहन सेवा 


२१ 


नियमितपणे सुरू 


२२ 


नियमित प्रवास करता येईल . स्तर ५ मधील जिल्ह्यामध्ये 
प्रवास करण्यासाठी प्रवाशाकडे ई - पास आवश्यक राहील . 


नियमित प्रवास करता येईल . 
स्तर ५ मधील जिल्ह्यामध्ये 
प्रवास करण्यासाठी प्रवाशाकडे 
ई - पास आवश्यक राहील . 


२३ 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे 

सुरू 


२४ 


मालवाहतूक ( जास्तीत - जास्त 
३ व्यक्ती - ड्रायव्हर / हेल्पर । 
स्वच्छक ) 
खाजगी वाहने , टॅक्सी , बसेस 
द्वारे आतंरजिल्हा प्रवास 
करणाऱ्या प्रवाशांसाठी / 
लांब पल्ल्याच्या ट्रेन 
उत्पादन क्षेत्र : निर्यात प्रवण 
केंद्र / लघु , सुक्ष्म , मध्यम 
उद्योग ( MSME ) 
उत्पादन क्षेत्र 
१. अत्यावश्यक वस्तू निर्मिती केंद्र 
२. अविरत प्रक्रिया चालू राहणारे 
उद्योग . 
३. राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षणासाठी 
आवश्यक वस्तूंची निर्मिती करणारे 
उद्योग . 
४. डाटा सेंटर , क्लाऊड सर्व्हिस 
प्रोव्हायडर , आयटी सर्व्हिसेस / 
सपोर्टिंग क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स 
अॅन्ड सर्व्हिसेस . 
उत्पादन क्षेत्र , इतर निर्मिती क्षेत्र 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू 


२५ 


नियमितपणे सुरू 


५० टक्के कर्मचारी क्षमतेने चालू राहतील 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 
टीप.- A. 

स्तर -३ मध्ये उल्लेख केलेल्या ज्या आस्थापना १६:०० वाजेपावेतो चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे . अशा 
आस्थापनातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अथवा अशा आस्थापनांची सेवा घेणाऱ्या व्यक्तींना कामानिमित्त अथवा सेवा 
घेण्यानिमित्त ये - जा करण्यास आणि घरी पोहोचण्यासाठी सायंकाळी १७:०० वाजेपर्यंत 

मुभा 

राहील . 
B. अत्यावश्यक सेवेतील वैद्यकीय , सरकारी कार्यालये , विमानतळ आणि बंदर सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवास 

करण्यास मुभा राहील . 
C. ज्यावेळी प्रवाशांना ई - पासची आवश्यकता असेल ( स्तर -५ ठिकाणाकडे / ठिकाणांवरून येणाऱ्या वाहनांमधील ) तेव्हा सर्व प्रवाशांकडे 

वैयक्तिक ई - पास असणे अनिवार्य राहील . प्रवासी वाहनांकरिता स्वतंत्र पासची आवश्यकता नाही . 
D. कोव्हीड -१ ९ करिता काम करणारी शासकीय कार्यालये आणि अत्यावश्यक सेवेतील १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक 

असल्यास , त्यांना मा . मुख्य सचिव आणि उर्वरित जिल्ह्यातील संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे अनिवार्य 

राहील . 
३ . अत्यावश्यक श्रेणीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे . 
हॉस्पीटल , निदान केंद्रे , चिकित्सालय , वैद्यकीय विमा कार्यालय , औषध विक्रेते , औषध निर्माण कंपनी व इतर वैद्यकिय आरोग्यविषयक 
सेवा व त्यांना सहाय्य करणाऱ्या निर्मिती , वितरण केंद्र , विक्रेते , वाहतूक व पुरवठा साखळी , लसनिर्मिती व वितरण , सॅनिटायझर , मास्क , 
वैद्यकीय उपकरणे व त्यांना सहाय्यक कच्चा माल केंद्र व मदत सेवा . 
• व्हेटरीनरी सेवा , अॅनिमल केअर सेंटर , पाळीव प्राण्यासाठी खाद्य दुकाने . 
किराणा , भाजीपाला दुकाने , दुग्धालय , बेकरी , मिठाई विक्री व इतर अन्नधान्य विक्री दुकाने . 
शीतगृह व गोदाम सेवा . 
• सार्वजनिक वाहतूक - विमानसेवा , रेल्वे , टॅक्सी , ऑटो रिक्षा , सार्वजनिक बसेस . 
राजकीय दुतावास व त्यासंबंधित सेवा . 
स्थानिक प्रशासनाची मान्सुनपूर्व तयारीची कामे . 
• स्थानिक प्रशासनाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सेवा . 

भारतीय रिझर्व्ह बँक व त्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा . 
• सेबी व सेबीअंतर्गत मार्केट इन्फास्ट्रक्चर्स संस्था उदा . स्टॉक एक्सचेंज , डिपॉजीट्रीज , क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व सेबीअंतर्गत नोंदणीकृत 
संस्था व मध्यस्थी संस्था . 
दूरसंचार सेवा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सेवा . 


. 


. मालाची वाहतूक . 


पाणीपुरवठा सेवा . 
कृषी विषयक संबंधित क्रिया / सेवा अव्याहतपणे चालू राहण्यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक संबंधित क्रिया जसे बियाणे , खते , हत्यारे , 
इतर शेती विषयक प्रदाने इत्यादी चालू राहतील . 
• सर्व वस्तूंची आयात - निर्यात सेवा . 
• ई - कॉमर्स 


• मान्यताप्राप्त प्रसारमाध्यम . 

पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने व किनाऱ्यावरील व किनाऱ्यापासून काही अंतरावरील निर्मिती . 
• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा . 
• डेटा सेंटर , क्लाउड सेवा पुरविणारे / पायाभूत सेवा सुविधा संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान सेवा संस्था . 
• शासकीय व खासगी सुरक्षा संस्था . 

विद्युत व गॅस वितरण सेवा . 
• ए.टी.एम.सेवा . 


टपाल सेवा . 


• बंदरे व त्यासंबंधित उपक्रम . 
• कस्टम हाऊस , दलाल , लस वाहतुकीसंबंधित परवानाधारक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर , औषध निर्मिती व जीवसहाय्यक औषधे . 
• अत्यावश्यक सेवेसाठी पॅकेजिंग साहित्य / निर्मिती केंद्रे कच्चा माल . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


४ . 


४ . 


५ . 


पावसाळी हंगामासाठी , व्यक्तींसाठी तसेच संस्थांसाठी साहित्य उत्पादन करणारी केंद्रे . 
• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक सेवा म्हणून नमूद केलेली सेवा . 

खालील कार्यालयांचा अपवादात्मक श्रेणीमध्ये समावेश होतो . 
१ . 

केंद्र राज्य व स्थानिक शासकीय कार्यालये त्यांच्या संबंधित वैधानिक प्राधिकरणे व संस्था . 
२. सहकारी व सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी बँका . 
३ . अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये . 

विमा / मेडीक्लेम कंपन्या . 

औषध उत्पादन व्यवस्थापनासाठी आवश्यक औषध कंपनी कार्यालय . 
६ . भारतीय रिझर्व्ह बँक नियंत्रित प्राथमिक डीलर्स , सी.सी.आय.एल , एन.पी.सी.आय. व भारतीय रिझर्व्ह बँक नियंत्रित बाजारपेठामध्ये 

कार्यरत वित्तीय बाजारातील सहभागी संस्था व मध्यस्थी संस्था . 
सर्व नॉन बॅकिंग वित्तीय महामंडळ . 

सर्व सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था . 
९ . न्यायालये , न्यायाधिकरण / चौकशी आयोग चे कामकाज चालू असल्यास वकिलांची कार्यालय . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 
६ . उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो . उप आयुक्त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


७ . 


८ . 


७ . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / ग्रेटर बॉम्बे बँक / का.क . १५६ / २०२१ / ९७२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान 

केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . दिलीप शंकर दाभाडे 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 


वसूली अधिकारी 


२ 


श्री . विनोदकुमार रमेश गुराम 


सहा . व्यवस्थापक 


वसूली अधिकारी 


मुंबई , ठाणे , पालघर , 
नवी मुंबई व रायगड . 
मुंबई , ठाणे , पालघर , 
नवी मुंबई व रायगड . 
मुंबई , ठाणे , पालघर , 
नवी मुंबई व रायगड . 
मुंबई , ठाणे , पालघर , 
नवी मुंबई व रायगड . 


३ 


श्री . निलेश दिनकर अजनाडकर 


लेखाधिकारी 


वसूली अधिकारी 


४ 


श्री . महेश किशोर श्रॉफ 


अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


अटी .. 


४ . 


५ . 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण . १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ' महाराष्ट्र शासन नियुक्त ' आणि किंवा ' सिव्हील कोर्ट ' ' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे ' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ' असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर ' वसुली अधिकारी , दि ग्रेटर बॉम्बे को - ऑप . बँक लि . , मुंबई 
असा फलक लावता येईल . 


६ . 


७ . 


> 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

११ . या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३१६५ / २०२१ . – श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांची दिनांक २३ जून २०२१ ते दिनांक २५ जून २०२१ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २३ जून २०२१ रोजी सकाळी ८ वाजलेपासून ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 


उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २२ जून २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३० ९ ४ / २०२१ . – श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २१ जून २०२१ ते 
दिनांक २५ जून २०२१ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ ९ जून २०२१ व दिनांक २० जून २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या 
सुट्टीला व पुढील दिनांक २६ जून २०२१ व दिनांक २७ जून २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १८ जून २०२१ रोजीच्या 
का . वे . नं . पासून ते दिनांक २८ जून २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १८ जून २०२१ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक २१ जून २०२१ रोजीच्या का.वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . 
जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . तसेच सदर कालावधीतील मोक्का केसेस संबंधित कार्यभार श्री . आर . जी . 
अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


दिनांक २१ जून २०२१ रोजीच्या का.वे.पासून ते दिनांक २३ जून २०२१ रोजीच्या का.वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ . य . 
थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


दिनांक २३ जून २०२१ रोजीच्या का.वे.पासून ते दिनांक २८ जून २०२१ रोजीच्या का.वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . जे . 
मोहीते , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . तसेच सदर कालावधीतील मोक्का केसेस संबंधित कार्यभार श्री . आर . जी . 
अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड , 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


दिनांक १७ जून २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३१ ९ २ / २०२१ . श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ३० जून २०२१ ते 
दिनांक २ जुलै २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ३ जुलै २०२१ व ४ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २ ९ जून 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . एम . मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एम . मुजावर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 


श्री . ए . एम . मुजावर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एस . भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २८ जून २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ ११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३१ ९ १ / २०२१ . – श्री . आर . आर . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांचा दिनांक २८ जून २०२१ ते 
दिनांक ३० जून २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २७ जून २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक २६ जून २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जुलै २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . आर . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . आर . पाटील , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २६ जून २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ. / २ ९ ७२ / २०२१.– श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक २४ मे २०२१ ते दिनांक ५ जून 
२०२१ अशी एकूण १३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , मागील दिनांक २३ मे २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक ६ जून २०२१ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ९ जून २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state . 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 and 25th June 2021 , to continue emergency measures to prevent and contain the 
spread of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , 
along with all additions and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of 
Covid - 19 virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , has vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / 
DisM - 1 , dated 25th June 2021 , issued modifications / alternations and additions to the above refered 
order dated 4th June 2021 , in order to contain new variants like delta , delta plus etc. which are 
fueling the potentiality of imminent ( 4-6 weeks ) , more severe third wave with wider geographical 
area ; 

4. Therefore , I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 
23rd December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 
1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of 
Covid - 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain 
the spread of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the 
chain of transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 CrPC , 
to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 25th June 2021 , along with all additions and clarifications issued thereof , 
and certain regulations framed for effective containment of Covid - 19 pandemic and prohibit 
violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 7-00 A.M. on 30th June 2021 and will remain in force till 
7-00 A.M. on 15th July 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 

Given under my hand and Seal on this 29th day of June , 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


SHAHAJI UMAP . 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ १३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 06 ) /2021.- Whereas , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders in 
their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 

2. Whereas , it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , for 
which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. Therefore , I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para gliders , etc. shall be allowed in the jurisdiction 
of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 5th July 2021 to 
3rd August 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in 
writing by Dy . Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4 . This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs . of 5th July 2021 till 24-00 hrs . 
of 3rd August 2021 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6 . As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and Seal on the 30th day of June , 2021 . 


Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate 

Greater Mumbai . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / २५५१ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , आदेश 
लागू केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू 
केलेल्या मनाई आदेशातील निबंर्धामध्ये शिथिलता दिली आहे . 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
२२२७/२०२१ , दिनांक ६ जून २०२१ अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / २४६२ / २०२१ , दिनांक २६ जून २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले 
मनाई आदेश हे दिनांक २८ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात 
आलेले होते . संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील 
कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस , 
खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मनाई आदेशामध्ये मिरा - भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर -३ 
( Level - 3 ) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील . 
सदरचा मनाई आदेश दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू 
राहील . 


सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मिभावविआयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ १५ 

पोलीस उप आयुक्त , परि -३ विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / पो.उ.आ.परि . ३ / मि.भा.व.वि. / वैतरणा रेल्वे ब्रिज / मनाई आदेश / २०३६ / २०२१.– ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक ५ 
मध्ये अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता , पश्चिम रेल्वे , चर्चगेट , मुंबई यांनी असे निर्दशनास आणून दिले आहे की , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील विरार पोलीस ठाणे अंतर्गत रेल्वे ब्रिज क्रमांक ९ २ येत असून त्याच्या पोहोच 
मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे . 

२ . ज्याअर्थी , भारतीय रेल्वे कायदा , १ ९ ८ ९ चे कलम २० मध्ये Not with standing anything contained in any 
other law , the central Government may , if it is of the opinion that any work undertaken or may be 
undertaken , is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in 
the volume of such flow endangering any cutting , embankment or other work on a railway , issue 
directions in writing to any person , officer or authority responsible for such work to close , regulate 
or prohibit that work , अशी तरतूद केली आहे . 
३. ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ली आणि मार्ग , पूल , 

खंदक , 
धरणे आणि त्याच्या वरील किंवा त्यांचे बाजूची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा , बंदरांचा व खाड्यांचा आणि नद्या , 
ओहोळ , नाले , सरोवर , तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादीवर राज्य शासनाचा 
मालकी हक्क आहे . तसेच शासन निर्णय क्रमांक गौखनि -१० / ०५१२ / प्र.क्र .३०० / ख / दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्रमांक गौखनि १० / 
१०१४ / प्र.क्र .५०० / ख , दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाचे दोन्ही बाजूस ६०० मीटर ( २००० फूट ) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देण्यात येत 
नाही . 


४ . 


५ . 


ज्याअर्थी , मा . मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक २७/२०११ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ अन्वयेच्या आदेशान्वये 
रेल्वे क्रमांक ९ २ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे . 

ज्याअर्थी , फौजदारी दंडप्रकिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या 
प्रकरणात आदेश काढण्याच्या प्राप्त अधिकारान्वये या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा 
सत्वर उपाययोजना करणे इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षीत कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील 
किंवा तिच्या व्यवस्थापना खालील विवक्षीत मालमत्तेबाबत बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशीरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा , त्रास , 
क्षती पोहचवण्यास अथवा मानवी जिविताला , आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अपकारक आहे असे दंडाधिकाऱ्याला वाटले 
तर असा दंडाधिकारी प्रकरणपरत्वे महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतर्भूत असलेल्या आदेशाद्वारे निर्देश देऊ शकेल . 

६. ज्याअर्थी , वरिष्ठ विभागीय अभियंता ( एन ) , पश्चिम रेल्वे , मुंबई यांनी उपोद्घातातील अ.क्र .६ अन्वये सदर ब्रिजच्या परिसरात 
अनधिकृतरित्या केलेल्या वाळू उत्खननामुळे पुलाजवळ मोठ्या प्रमाणात खड्डे निर्माण झाले असून सदर परिसरात ७.६० मीटर खोली अपेक्षित 
असताना सद्यःस्थितीत १२ मीटर खोली निर्माण झाल्याने सदर पुलास धोका निर्माण झाल्याने सदर पुलाचे दोन्ही बाजूस २ कि.मी. परीसरात वाळु 
उत्खननास मनाई करणेकामी विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी , मी प्रशांत वाघुडे , पोलीस उप - आयुक्त , विरार , परिमंडळ -३ , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत 
कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये , प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील विरार पोलीस ठाणेचे कार्यक्षेत्रातील वैतरणा नदीवरील रेल्वे पूल क्रमांक ९ २ च्या दोन्ही बाजूस 
२ कि.मी परिसरात दिनांक ४ जुलै २०२१ रोजी चे ००-०१ वाजेपासून ते ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी चे २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीत पोलीस 
विभाग , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , भारतीय नौदल , कोस्टगार्ड , मत्स्यव्यवसाय , उत्पादन शुल्क विभाग , वनविभाग इत्यादी शासकीय विभाग वगळून 
इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज क्रमांक ९ २ च्या दोन्ही बाजूस २ कि.मी. अंतरात मा . पोलीस आयुक्त , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार 
यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास मनाई आदेश लागू करीत आहे . 


७ . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता , १८६० चे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . सदर मनाई आदेशाने 
प्रभावीत होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये सदरचा 
आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस 
उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विरार . 


प्रशांत वाधुंडे , 
पोलीस उप आयुक्त , विरार परिमंडळ -३ , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ १७ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / १२० / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये भोर उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई , १८/१०३ , बाडावाला बिल्डींग , डी . पी . वाडी , घोडपदेव , मुंबई ४०० ०३३ , या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे 


* 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . विलास धोंडिबा जाधव 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


ई विभाग 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
उपनिबंधक / सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून 
त्यानुसार वसूलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / 
वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता 
येणार नाही . 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसूली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ 


८ . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसूली अधिकारी ” भोर उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुंबई . , १८/१०३ , बाडावाला बिल्डींग , डी . पी . वाडी , घोडपदेव , मुंबई ४०० ०३३. ' असा फलक लावता येवू शकेल . 

११. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२ . वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

कलम १०१ खालील वसूली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसूली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रीया 
राबवावी . 


१३ . 


मुंबई शहर , 
दिनांक ७ एप्रिल २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ १ ९ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ७७१ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये टाईम को.-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , ३१४ , सरदार गृह बिल्डींग , ३ रा मजला , १ ९ ८ , एल . टी . मार्ग , मुंबई ४०० ००२ , 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता 
विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . राजेश पवार 


विशेष वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


२ . 


४ . 


५ . 


६ . 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को.-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


७ . 


८ . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी टाईम को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी 
लिमिटेड ” मुंबई , ३१४ , सरदार गृह बिल्डिंग , ३ रा मजला , १ ९ ८ , एल . टी . मार्ग , मुंबई ४०० ००२. असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रीया 
राबवावी . 


१३ . 


मुंबई , 
दिनांक १५ जून २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ २१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ४२३ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये धारावी सहकारी पतपेढी मर्यादित , २/१८ , गुलमहमद चाळ , संत कक्कया मार्ग , धारावी , मुंबई ४०० ०१७ , या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . गोपाळ व्यंकटेश कोळी 


व्यवस्थापक 


विशेष वसूली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


१ . वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून 
त्यानुसार वसूलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / 
वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता 
येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसूली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

शासन निर्णय , क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसूली अधिकारी , धारावी सहकारी पतपेढी मर्यादित . , 
२/१८ , गुलमहमद चाळ , संत कक्कया मार्ग , धारावी , मुंबई ४०० ०१७ . असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२ . वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

कलम १०१ खालील वसूली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसूली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसूलीचे प्रक्रीया 
राबवावी . 


१३ . 


मुंबई शहर , 
दिनांक १८ मे २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ २३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२६० / २०२० 
२०२१ / सन २०२१ / ३४८.— उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वेस्ट व्ह्यूव 
को.-ऑप. हौसिंग सोसा . लि . , फायनल प्लॉट नं . ११७ बी , टीपीएस 
६ , सी.टी.एस. नं . १०६६ , बजाज रोड , विलेपार्ले ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०५६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
[ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) ] अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २०१४ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , श्री लक्ष्मी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , द्वारा प्रभाकर चव्हाण , बि . नं . ३/१६ , पी . एम . जी . पी . 
कॉलनी , गवाणपाडा रोड , मुलुंड ( पू . ) , मुंबई ४०० ०८१ , नोंदणी 
क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १३२ ९ / २००४ , दिनांक १ ९ 
ऑक्टोबर २००४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर आदेशापासून 
संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मुंबई , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २०० ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , सुयोग औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , रुम 
नं . २५६ , राहूल नगर , मुलुंड कॉलनी , मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई -८० , 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १०२ ९ १ / २०१०-११ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर 
आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २०१३ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , हेरंब औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
सिल्व्हर ओक , सी विंग , ३/३०१ , मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी ( आय ) / 
१३५५ / २००७-०८ , दिनांक २५ जून २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था 
असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २०१५ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , नाजुका महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , गौतमनगर , दिन दयाळ उपाध्याय मार्ग , मुलुंड ( पश्चिम ) , 
मुंबई -८० , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १३३० / 
२००४ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २००४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २००७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , जय दुर्गा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
इंदिरा सहकारनगर नं . २ , भारती चाळ , नाहूर रोड , मुलुंड ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी ( आय ) / 
१३५६ / २००७-०८ , दिनांक २५ जून २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था 
असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २०१६ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , युवा फोर्स बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , रुम नं . 
६ , सिध्दार्थ नगर नं . २ , गोविंद कवठे चाळ , पौर्णिमा बिल्डींगसमोर , 
एस . एन . रोड , मुलुंड ( प . ) , मुंबई ४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / १०२ ९ ३ / २०१० , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही 
एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वि / बी -३ / कलम २१ / २००६ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , श्री सिद्धीविनायक महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
इंदिरानगर , जनता मित्र मंडळ नं . २ , नाहूर रोड , मुलुंड ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / ९ ७०० / 
२००७ , दिनांक १७ मे २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी - विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ २५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वी / बी -३ / कलम २१ / २०११ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , श्री महालक्ष्मी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
इंदिरा सहकार नगर नं . २ , नाहूर रोड , मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १३६० / 
२००७-०८ , दिनांक २५ जून २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी - वी / बी -३ / कलम २१ / २०१० / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , सुवर्णा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
ए - ९ , अनुभव अपार्टमेंट , झवेर रोड , मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १३६१ / 
२००७ , दिनांक २ नोव्हेंबर २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अशोक कुंभार , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी.वी / बी -३ / कलम २१ / २००८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , लक्ष्मण औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
अंबिकानगर जैन रोड , अपना बाजार जवळ , मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई 
४०० ०८० , नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूटी / पीआरडी / आय / १३४८ / 
२००७ , दिनांक १६ जानेवारी २००७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी.वी / बी -३ / कलम २१ / २०१२ / २०२१.– 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , डॉ . अशोक 
कुंभार , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुलुंड , मुंबई या 
आदेशान्वये , पवन औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
१२/१७ , ए , सिद्धनाथ को . ऑप . हौ . सो . लि . म्हाडा कॉलनी , 
मुलुंड ( पू . ) , मुंबई ४०० ०८१ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / 
पीआरडी / ( आय ) / १३५७ / २००७-०८ , दिनांक २५ ऑगस्ट २००७ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर आदेशापासून संस्था ही 
एकव्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . अशोक कुंभार , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई . 


डॉ . अशोक कुंभार , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , टी - विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / २६ ९ ० / २०२१.— रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी हे कोरोना संसर्गामुळे दिनांक 
२१ एप्रिल २०२१ पासून परिवर्तीत रजेवर होते . त्याबाबतचा आदेश संदर्भ क्रं . १ अन्वये करण्यात आलेला होता . श्री . ए . एम . सामंत , सचिव , विधी 
सेवा प्राधिकरण रत्नागिरी यांनी आता विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व प्रकृती अस्वास्थ्याचे तसेच स्वास्थ्याचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र हजर 
केलेले आहे . त्यामुळे , त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितल्याचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत रजा दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्री . ए . एम . सामंत , 

श्री . डि . एस . झंवर , 
२८८ दिनांक २१ एप्रिल २०२१ 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा दिवस ते दिनांक ९ मे २०२१ दिनांक २० एप्रिल २०२१ दिवाणी न्यायाधीश 
प्राधिकरण , रत्नागिरी परिवर्तीत पर्यंत १ ९ दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

व . स्तर , 

रत्नागिरी 
परिवर्तीत रजा . 

ते दिनांक १० मे २०२१ 
चे कार्यालयील वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ जून २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ २७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १२८ ९ / १६२६६ / 
सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिमरन को.ऑप हौ.सो.लि. , 
प्लॉट नं . ६८ , सीटीएस नं . जी / ३ ९ ८ / १३ , व्हिलेज बांद्रा , १८ वा 
रस्ता , सांताक्रुझ ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५४. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२६६ / सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( ९ ) 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( ओ ) / ४१ ९ ८ / २०२० 
२०२१ / सन २०२०.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सोनारी प्रकल्पग्रस्त कुशल 
अकुशल बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या . सोनारी , ता . उरण , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( ओ ) / 
४१ ९ ८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० दिनांक २२ डिसेंबर २०२० ने 
नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक १७ जून २०२१ . 


एच . आर . जगताप , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच / पश्चिम - विभाग , मुंबई . 


बाळ परब , 
उरण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक सनिउ / आरजीडी / युआरएन / ५६ / जीएनएल / ( ओ ) / ४२०० / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उरण याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की भेंडखळ प्रकल्पग्रस्त अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या . भेंडखळ ता . उरण , जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
जा.क्र.सनिउ / आरजीडी / युआरएन / ५६ / जीएनएल / ( ओ ) / ४२०० / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ दिनांक २७ मे २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २६ ९ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , दिव्य ज्योती - सी , को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . १७१ , 
पामटेंभी , दिव्य राज व्हॅल्यु होम्स कॉम्पलेक्स , दिव्य ज्योती बिल्डिंग , 
पामटेंभी , बोईसर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२२५ / २०२१-२०२२ / दिनांक ८ 
एप्रिल २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


असून उप 


उरण , 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


पालघर , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


प्रशांत पाटील . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २७ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , दिव्य ज्योती - डी , को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . १७१ , 
पामटेंभी , दिव्य राज व्हॅल्यु होम्स कॉम्पलेक्स , दिव्य ज्योती बिल्डिंग , 
पामटेंभी , बोईसर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२२६ / २०२१-२०२२ / दिनांक ८ 
एप्रिल २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २३ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , सिद्धिविनायक को.ऑप , हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ८२८/३ , 
प्लॉट नं . २२ , गणपती मंदीराच्या मागे , माहीम रोड , वाघुळसार , ता . 
जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १२२८ / २०२१-२०२२ / दिनांक १ ९ मे २०२१ / सन २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


+ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ मे २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , सोलार सिटी बिल्डिंग नं . १ , को.ऑप , हौसिंग सोसायटी लि . गट 
नं . २१ ९ , धनसार , न्यु सातपाटी रोड , पालघर ( प . ) , ता . , जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १२२७ / २०२१-२०२२ / दिनांक १ ९ मे २०२१ / सन २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३ ९ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , क्रिष्णा वाटिका सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . लि . टेंभोडे , 
ता . , जि . पालघर , प्लॉट नं . ६ , सर्व्हे नं . ८३/६ . टेंभोडे , , 
मु . , 

पो . टेंभोडे , गणेश नगर जवळ , टेंभोडे ( प . ) , ता . , जि . पालघर 
पिन नं . ४०१ ४०४ , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . 

1. ) / 
एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२२ ९ / २०२१-२०२२ / दिनांक ३१ मे २०२१ / सन 
२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ मे २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३१ मे २०२१ . 


प्रशांत पाटील . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ २ ९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


+ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ५४ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , ओशन पर्ल को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . १६२ , 
हिस्सा नं . १/१ ( पार्ट ) , साई रेसिडेन्सी हॉटेलच्याजवळ , केळवे - माहिम 
रोड , व्हिलेज पालघर , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२३० / २०२१-२०२२ / दिनांक ३ 
जून २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ५ ९ / २०२१ सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , अनंत आकाश को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . २ , हिस्सा 
नं . ५ , वेवुर , आंबेडकर नगर समोर , पालघर ( पूर्व ) , ता . , जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १२३२ / २०२१-२०२२ / दिनांक ७ जून २०२१ / सन २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३ जून २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
जा.क्र . / नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ५८ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , सिद्धिविनायक रेसिडन्सी बि . नं . ७ आणि ८ को.ऑप.हौसिंग 
सोसायटी लि . सर्व्हे नं . ७७/५ , प्लॉट नं . ७ आणि ८ , पालघर 
( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२३१ / २०२१-२०२२ / दिनांक ३ जून २०२१ / सन 
२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे , व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


जा.क्र . / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७ ९ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , नेस्ट लोटस को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि . , गट नं . १३३ , 
एरिया - १-४१-० व्हिलेज उमरोळी , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२३३ / २०२१ 
२०२२ / दिनांक १५ जून २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे , व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


पालघर , 
दिनांक १५ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
जा.क्र . नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , दिव्य ज्योती - बी , को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . १७१ , 
पामटेंभी , दिव्य राज व्हॅल्यु होम्स कॉम्पलेक्स , दिव्य ज्योती बिल्डिंग , 
पामटेंभी , बोईसर , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२२४ / २०२१-२०२२ / दिनांक ८ 
एप्रिल २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी / टीसी / १४१ ९ / ११२३५ / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , लेग्रान्झ को.ऑप हौ.सो.लि. , 
प्लॉट नं . ५ , सिटीएस नं . १४४ , वाढवली व्हिलेज , युनियन पार्क , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक १५ जून २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


पालघर , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / २६५ / टीसी / ९ ७ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , एकता इनविक्टस 
को.ऑप हौ.सो.लि. , सी.एस.नं. ५१५/१० , माटुंगा डिव्हिजन , प्लॉट 
नं . ८०२ अ , दादर माटुंगा इस्टेट , डॉ . बी . ए . रोड , दादर ( पुर्व ) , 
मुंबई ४०० ०१४. ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ 
एन / एचएसजी / टीसी / ९ ७३६ / २०२१-२२ / सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ 
यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी. - ६ / सन २०२१ / SRA / 
CoOW / 2021 / 22952.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) SRA / CO / OW झोपटपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र स्वराज 
कलश सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बी - विंग , सीटीएस नं . 
३८८ , ३८८/१ ते १२ , ३८ ९ , ३८ ९ / १ ते २५ , ३ ९ ८ बोरला व्हिलेज , 
महादेव जगन्नाथ पाटील वाडी , गोवंडी स्टेशन रोड , गोवंडी ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिले असून , 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३१३८ / 
सन २०२१ , दिनांक २३ जून २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २२ जून २०२१ . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक . 

सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २३ जून २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ ३१ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा . / सहनि / अ -१ / SRA / CO / OW / २३०८३ / सन २०२१ . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपटपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र रोणेज ओमकारेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सीटीएस नं . २५२ / ए आणि २५२ बी ऑफ व्हिलेज मोगरा , 
तालुका अंधेरी , नटवरनगर रोड नं . ५ , जोगेश्वरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० 
०६०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३१३ ९ / सन २०२१ , 
दिनांक २३ जून २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


क्रमांक झोपुप्रा . / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी. - ४ / SRA / CO / OW / 
२३२५० / सन २०२१.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) झोपटपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र सिद्धिविनायकरिहॅब -१ , एस.आर.ए. 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . २८६६ , व्हिलेज 
दहिसर , घरटन पाडा नं . २ , संत मिराबाई रोड , दहिसर ( पूर्व ) , मुंबई 
४०० ०६८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३१४० / सन 
२०२१ , दिनांक २४ जून २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक २३ जून २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४७ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , फिया मेरिडियन को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . ८२६ , प्लॉट नं . १२१ , माहिम रोड , ता . , जि . पालघर , पिन नं . 
४०१ ४०४ , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १२३५ / २०२१-२०२२ / दिनांक २१ जून २०२१ / सन २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६ / २०२१.— सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , फिया एकदंत को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , गट नं . २२१ , 
प्लॉट नं . ७ , नेस्ट हॉटेलच्या मागे , माहिम - मनोर हायवे , ता . , जि . 
पालघर , पिन नं . ४०१ ४०४ , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टिसी ) / १२३४ / २०२१-२०२२ / दिनांक २१ 
जून २०२१ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे , व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


“ 


पालघर , 
दिनांक २१ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २१ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


जि . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ९ २ / २०२१ . सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , पॅराडाईज को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . २ ९ , हिस्सा 
नं . पै , प्लॉट नं . ६ , ७ , ८ , ९ , १० आणि ११ व्हिलेज वेवूर , ता . , 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टिसी ) / १२३६ / २०२१-२०२२ / दिनांक २३ जून २०२१ / सन २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / ड्रिमस्क्वेअर रेसिडेन्सी / अधिसूचना / २०२१ / 
१२३८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , ड्रिमस्क्वेअर 
रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था / मर्या . सांगिड़ें . ता . कुडाळ , जि . 
सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एसएचजी / टिसी / 
५७०/२०२१ दिनांक १७ जून २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


८८ 


पालघर , 
दिनांक २३ जून २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


कुडाळ , 
दिनांक १७ जून २०२१ . 


के . आर . धुळप , 

, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


